जनता शिक्षण मंडळ, अर्जुन नगर, जिल्हा 
कोल्हापूर येथील देवचंद कॉलेजमधील 
विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० करिता ई.बी.सी. 
सवलत मंजूर करुन निधी वितरणास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईबीसी-२०२०/प्र.क्र.६५/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, शिक्षण व समाजकल्याण विभाग क्र. इबीसी १७६३/एच, 
दि.१९ जून, १९६४. 
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. इबीसी १०९२/१२२१/साशि-५, 
दि.३० मार्च, १९९३. 
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.निविप्र-२०१९/प्र.क्र.५६ 
/एसडी-५, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१९ 
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
शिसंमा/ईबीसी/२०१८-१९/१०८२०/शिष्यवृत्ती/टे.क्र.२२४/६६४८, दि.४ ऑक्टोबर, २०१९ 
प्रस्तावना :- 
देवचंद कॉलेज, अर्जुन नगर, जिल्हा कोल्हापूर या सीमावर्ती भागातील शिक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक अडचणींचा विचार करुन, त्यांना सन १९६४-६५ पासून खास बाब म्हणून 
ई.बी.सी.सवलत देण्यात येते. उपरोक्‍त शासन निर्णय, दिनांक ३० मार्च,१९९३ आणि झासन पत्र 
दिनांक ५ मार्च,१९६५ मधील पूर्वीच्याच अटी व शरर्तीनुसार,सदरहू संस्थेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 
महाराष्ट्रातील पालकांच्या उत्पन्नावर ई.बी.सी. सवलत सन २०१८-१९ पर्यंत मंजूर करण्यात आली 
होती. आता त्यापुढील सन २०१९-२० करिता ई.बी.सी.सवलत मंजूर करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा तंटा अद्यापही न सुटल्यामुळे जनता शिक्षण मंडळ, अर्जुन नगर, 
जिल्हा कोल्हापूर संचलित देवचंद कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना ई.बी.सी. सवलत यापुढेही 
पूर्वीप्रमाणेच खास बाब म्हणून चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. सबब, सदर कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना 
सन २०१९-२० या वर्षातील ई.बी.सी. सवलत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. तसेच 
ई.बी.सी. सवलतीची थकीत देयके अदा करण्यासाठी सन २०१९-२० या वर्षातील थकीत रक्‍कम 
रु.१,९९,०७८/- (रुपये एक लक्ष नव्याण्णव हजार ASIST फक्त) एवढी रक्‍कम यापूर्वीच्याच 
अटी व BATA अधीन राहून खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर सवलती प्रीत्यर्थ होणारा खर्च, “ मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, Coo इतर खर्च, (०२)(११) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.१५,०००/- 
पेक्षा अधिक नाही अशा इयत्ता १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी माफी (२२०२ 
१४७४) ३४, शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने ” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० च्या मंजूर तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईबीसी-२०२०/प्र.क्र.६५/ एसडी-५ 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
४. हा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-तीन मधील 
अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्र.२७ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागास असणा-या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२३१४३९२१०६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
: c=IN, o=Governmen' 'f Maharash' SCHOOL EDUCATION & 
RAJ E N D RA SPORT DEPARTMENT, postalCod )32, st=Mi hy 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45c 
£755d9373, 
S H AN KAR RAO PAWAR NT be :01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb1 
031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Date: 2020.12.23 14:42:11 +05'30° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद). 
३. मा.अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 
४. मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर. 
८. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 
९. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ मुंबई 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ मुंबई 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१३. प्राचार्य, देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर, ता.कागल, जि.कोल्हापूर. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१६. निवड धारिका एसडी-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


